जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य/अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०३/बांधकाम-५ 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - ४००००१ 
तारीख: ०२ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 


१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२००८/प्र.क्र.०२/नियोजन-२, 
दि.२४ एप्रिल, २०१२ 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक रवियो-२०२३/प्र.क्र.१३१/नियोजन- 
२, दि.२१ जुले, २०२३ 

३) ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपर-२०२३/प्र.क्र.०१/बांधकाम-५, दि.०४ 
डिसेंबर, २०२३ 

४) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्रमांकः का-५/ 
सा.बां.प्रादे.वि.ना./प्रआ/दर्जोन्नत/जामनेर जि.जळगांव/३३०१/सन-२०२३, दिनांक ०३ 
जुले, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील योजनाबाह्य/अवर्गीकृत रस्त्यांना ग्रामीण मार्ग म्हणून व ग्रामीण मार्गांना इतर जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबतची कार्यपध्दती व निकष संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
निश्चित करण्यात आले आहेत. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 
पत्रान्वये जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. तसेच जिल्हा 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०३/बांधकाम-५ 


परिषद, जळगांव यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत 
मागणी केलेली आहे. 


त्यानुसार सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात 


घेता, सदरहू रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 


जळगांव यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्‍यातील खालील रस्ते ग्रामीण 
मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नाव साखळी क्रमांक  दर्जोन्नत =| दर्जोन्नती नंतरचा 
क्र. करावयाची क्रमांक 
एकूण लांबी 
(कि.मी.) 
तालुका-जामनेर 
दि वडगांव बु. ते जांभोळ इजिमा-३९ ला | ०/०० ते २/०० २.०० ग्रामीण मार्ग-२५४ 
मिळणारा मार्ग रस्ता 
2 | प्रजिमा-६१ -काळखेडा फाटा | ०/०० ते १/०० ia 00 ग्रामीण मार्ग-२५५ 
सोनारी फाटा (प्ररामा-५) मार्ग रस्ता 
३ | टाकळी बु. (प्ररामा-५) ते पाळधी मार्ग | ०/०० ते ९/०० ९.०० ग्रामीण मार्ग-२५६ 
रस्ता 
४ | पिपरखेड ते मोयगांव (ग्रामा-२१) ते | ०/०० ते 3/300 ३.३० ग्रामीण मार्ग-२५७ 
(प्रजिमा-३१) रस्ता 
५ | किन्ही- ढालगांव रस्ता (ग्रामा-१३५) | ०/०० ते ३/५०० ३.५० ग्रामीण मार्ग-२५८ 
ते तलवडे (रामा-४६) रस्ता 
६ | देउळगांव गुजरी ad पंचलिंग। ०/०० ते 3/00 ३.०० ग्रामीण मार्ग-२५९ 
देवस्थान रस्ता 
७ | चिचखेडा बु.१ ते माळपिप्री रस्ता | ०/०० ते ३/५०० ३.५० ग्रामीण मार्ग-२६० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


area निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०३/बांधकाम-५ 


८ | बेटावद खु. प्रजिमा-६१ ते ग्रामा-६७ | ०/०० ते 2/00 2.00 ग्रामीण मार्ग-२६१ 
ला मिळणारा (वाइनखेड) रस्ता 

९ | पाटखेडा ते रेवती रस्ता ०/०० ते ३/०० ३.०० ग्रामीण मार्ग-२६२ 

| वाघारी ते सोनारी फाटा प्ररामा-५। 0/00 ते 3/00 ३.०० ग्रामीण मार्ग-२६३ 
रस्ता 

११ १ | मांडवे खु. ते ढालगांव जाणारा रस्ता | ०/०० ते 3/00 ३.०० ग्रामीण मार्ग-२६४ 

१२ | विटनेर ते अंबिळहोळ रस्ता 0/00 ते ४/०० ४.०० ग्रामीण मार्ग-२६५ 

१३ | मालखेडा कुंभारखान तालुका हद्द | ०/०० ते ४/०० ४.०० ग्रामीण मार्ग-२६६ 
रस्ता 

१४ | मालखेडा ते जंगीपुरा रस्ता ०/०० ते ३/५० ३.५० ग्रामीण मार्ग-२६७ 

१५ | शोदुर्णी रामा-१९ (रेल्वेगेट) ग्रामा- | 0/00 ते २/०० २.०० ग्रामीण मार्ग-२६८ 
२६७ मालखेडा जंगीपुरा रस्त्याला 
मिळणारा मार्ग 

१६ | रामा-४४ ते पिपळगांव पिप्री ते खळद | ०/०० ते २/०० २.०० ग्रामीण मार्ग-२६९ 
रस्ता 


१७ | ग्रामा-६१ ते गोद्री किन्ही रस्ता ते | ०/०० ते १/९०० १.९०० ग्रामीण मार्ग-२७० 
प्रजिमा-३३ ळा मिळणारा मार्ग 


१८ | रामा-४१ पळासखेडा मिराचे ते | ०/०० ते ३/५०० ३.५०० ग्रामीण मार्ग-२७१ 
तालुका हद्द जळगांव रस्ता 

१९ | नेरी दिगर ते देव्हारी तालुका हद्द | ०/०० ते ४/५०० ४.५०० ग्रामीण मार्ग-२७२ 
रस्ता 

२० | देवपिप्री ते भवानी फाटा (ग्रामा-२७३) | ०/०० ते ४/५०० ४.५० ग्रामीण मार्ग-२७३ 
रस्ता 

२१ | भराडी ते प्रजिमा-२९ ला मिळणारा | ०/०० ते २/०० २.०० ग्रामीण मार्ग-२७४ 
मार्ग 


एकुण लांबी ६८.२०० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०३/बांधकाम-५ 


२. परिणामीरस्तेविकास योजना सन २००१-२१ मधीळ जळगांव जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 


एकूण लांबीत खालीलप्रमाणे बदल होत आहे. 


अ.क्र.। रस्त्याचा दर्जा | दर्जोन्नती पुर्वीची दर्जान्नत दर्जोन्नती नंतरची 
एकूण लांबी । करावयाची एकूण | एकूण लांबी (कि.मी) 
(कि.मी. लांबी (कि.मी.) 


हिं ग्रामीण मार्ग ६९५७.७१ (-) ६८.२० ७०२५.९१ 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥8॥/७5॥॥9.09०५९.॥) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०२१२२५२४७२२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
p RA S H A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e8 


१/| N AY A KR AO 14db5f8c505422af66a5628314537e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAE 


eau — 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव 
2. विभागीय आयुक्त, प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
३. जिल्हाधिकारी, जळगांव 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव 


५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण 

६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


area निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.०३/बांधकाम-५ 


प्रत, 


Cc Av A LO 


. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 


रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 


उप सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 

अवर सचिव (नियोजन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव 
कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, जळगांव 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
निवडनस्ती (बांध-५) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


